माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्प असलेल्या ठिकाणी 
काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात 
उपाययोजना करण्यासाठी समितीस 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण-०४१७/प्र.क्र.२७७/विशा-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २७ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा :- १. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक - संकीर्ण-०४१७/प्र.क्र.२७७/विज्ा-६, 
दि. २७ जुले, २०१७. 
२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंध 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/मअप्रवि/आयटी महिला सुरक्षा 
समिती/०१/२०१७, दि. २१.०९.२०१७. 


शासन निर्णय :- 


राज्यात मागील काही दिवसांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांवर 
प्राणघातक हल्ले होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम 
करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना सूचविण्याकरिता वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकारी, 
विधानपरिषद व विधानसभा महिला सदस्य यांचा समावेश असलेली समिती संदर्भ क्र. १ च्या शासन 
निर्णयान्वये गठीत करण्याची आली होती. सदर समितीस दि. ३० नोव्हेंबर, २०१७ अखेर अहवाल 
सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१७११२७१२३७५८८४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
V.M. Bhat “22. 


1da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=V. M. Bhat 
Date: 2017.11.27 12:51:33 +05'30' 


(व्यं. मा. भट) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री गृह (ग्रामिण/शाहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc AW A -5 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण1-०४१७/प्र.क्र.२७७/विजा-६ 


५. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. अपर पोलीस महासंचालक,गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंध विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११.निवड नस्ती/विजा-६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


